नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील सहायक संचालक, नगर रचना 
(गट-अ //राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 
प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :-ज्येष्ठता-१६२१/९०४/प्र.क्र.१५२/नवि-२७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- १३ जुले, २०२१. 


वाचा:- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१. 
२. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- ज्येष्ठता-१६२०/प्र.क्र.१५९/नवि-२७, 
दि.२५.०९.२०२०. 


शासन परिपत्रक :- 


संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील दि.२५.०९.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये नगर रचना व 


मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ / 


राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१६ ते दि.०१.०१.२०२० रोजीची तात्पुरती 


ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. 


२. आता, सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ 


रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठता सूची सदर परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ 


प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहेत. 


३. सदर दि.०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची मा.उच्च न्यायालयाने याचिका 


क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायानिर्णयानुसार तसेच, यासंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 


दाखल केल्या गेलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम 


न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. तसेच, सदर न्यायालयीन प्रकरणांमधील 


न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार ज्येष्ठतायादीमध्ये 


बदल होईल. त्याचप्रमाणे, श्री.न.भा.नागरगोजे, सहायक संचाळक, नगर रचना यांनी मा.महाराष्ट्र 


प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज क्र.४११/२०२० व श्री.सु.ल.कमठाणे, सहायक 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-१६२१/९०४/प्र.क्र.१५२/नवि-२७ 


संचालक, नगर रचना यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल 


मूळ अर्ज क्र.३५४/२०२० वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर ज्येष्ठता सूचीबाबत काही त्रुटी/आक्षेप असल्यास हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या 


दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत लेखी स्वरुपात आवश्‍यक त्या कागदपत्रासह विहित मार्गाने 


शासनाच्या निदर्शनास आणाव्यात. विहीत मुदतीत त्रुटी/आक्षेप प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचे काहीही 


म्हणणे नाही असे समजून सदर ज्येष्ठता यादी अंतिम करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. 


वि 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२१०७१३१११५५९६७२५ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vijay Karbhari Chaudhari 


Vijay Karbhari Meherase, O° GOVERNMENT OF 
C h au d h ari STENTS OU = URBAN DEVELOPMENT 
Date: 2021.07.13 15:34:33 +05'30' 
सहपत्र:- परिशिष्ट-अ (विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सर्व संबंधित सहायक संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 


पुणे यांना (संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, पुणे यांचे मार्फत) 


२. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


. सर्व विभागीय उप संचालक, नगर रचना. 


सर्व विभागीय सहायक संचालक, नगर रचना. 


. निवडनस्ती (नवि-२७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


(दिनांक-महिना-वर्ष) दिनांक 
(दिनांक-महिना-वर्ष) (दिनांक-महिना-वर्ष) 


श्री.मारुती दगडू राठोड सरळसेवा । ०१/०८/१९६३ | बि.जा.अ. (वेध) | ०१/०१/१९९८ ०१/०१/१९९८ । ३१/०७/२०२९ बी.ई.सिव्हिल 1... 1 


सरळसेवा । २३/०८/१९६६ ALA. (वैध ३०/०८/२०१२ | ३०/०८/२०१२ | ३१/०८/२०२४ |बौ.इं.सिव्हिल, एम.टेक. (T. | (मूळ प्रवर्ग इमाव) अराखोव 
& CP.) जुलै, २०१७ (खेळाडू) वर्गवारीसाठी 
राखोब पदावर 
श्रीमती जयश्रीराणी सरळसेवा । २२/१२/१९६७ ALG. (वैध ३०/०८/२०१२ । ३०/०८/२०१२ । ३१/१२/२०२५ डी.सो.ई., दि.०५.०३.२०२१ रोजीच्या 
बाळकृष्ण सुर्वे एएमआयई आदेशान्वये उ.सं.न.र. 
एम.टेक.(1'&९?), मे- पदावर पदोन्नत. 
RORY 


श्रीमती सुप्रिया प्रभाकर थुल | सरळसेवा | ०३/१२/१९८४ SM. (वैध १५/०५/२०१३ | १५/०५/२०१३ । ३१/१२/२०४२ एम.टेक. दि.०५.०३.२०२१ रोजीच्या 
आदेशान्वये SAA. 
पदावर पदोन्नत. 
श्री.आकाश टिकाराम बागुल| सरळसेवा | १७/०८/१९७६ .ज. १०/०६/२०१३ १०/०६/२०१३ | ३१/०८/२०३४ बो.इ., दि.०५.०३.२०२१ रोजीच्या 
वैध WAS. (' & CP) आदेशान्वये उ.सं.न.र. 
पदावर पदोन्नत. 


श्री.दिलीप गंगाधरराव सरपाते| पदोन्नती १५/०६/१९६७ | अ.जा. (वेध) ०६/०३/२०१४ | ०६/०३/२०१४ | ३०/०६/२०२५ Sats 
बी.ई.सिव्हिल 


श्री.अशोक बाबूराव पाटील | सरळसेवा | ०७/०४/१९६८ ०६/०३/२०१४ । ०६/०३/२०१४ | ३०/०४/२०२६ बो.ई.सिव्हिल ०५.०३.२०२१ रोजीच्या 
ए.आय.टी.पी. आदेशान्वये उ.सं.न.र. 
पदावर पदोन्नत. 
श्री.श्रोकांत मारुतीराव सरळसेवा । ०७/०५/१९६८ ०६/०३/२०१४ | ०६/०३/२०१४ । २१/०५/२०२६ बौ.ई.सिव्हिल, दि.०५.०३.२०२१ रोजीच्या 
देशमुख एम.टेक. (T & CP) आदेशान्वये उ.सं.न.र. 
पदावर पदोन्नत. 


अ. क्र.| ज्येष्ठता । शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव| संबँशि मतारीख शि पंवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठता दिनांक | सेवानिवृत्ती वं शि 


क्रमांक पदावरील | (दिनांक-महिना-वर्ष) रुजू दिनांक | (दिनांक-महिना-वर्ष) दिनांक 
नियुक्तीचा (दिनांक-महिना-वर्ष) (दिनांक-महिना-वर्ष) 
मार्ग 


as आलला ee 


ae 0770000. es ee 0०. = ळय 
९ ९ श्रीमती दिशा प्रभाकर सावंत | पदोन्नती २८/१०/१९६८ खुला ०६/०३/२०१४ | ०६/०३/२०१४ । २१/१०/२०२६ डी.सो.आर.ई., 
बी.ई.सिव्हिल., GECT, 
एम.टेक (T&CP) मे- 
श्री.धनंजय शिवगोंडा खोत २७/०८/१९६८ ०६/०३/२०१४ | ०६/०३/२०१४ | ३१/०८/२०२६ 3. दि.०५.०३.२०२१ रोजीच्या 


आदेशान्वये उ.सं.न.र. 
११ ११ श्री.किशोर दत्तात्रय गिरोल्ला | पदोन्नती १०/०६/१९६८ | वि.मा.प्र. (वेश ०६/०३/२०१४ । ०६/०३/२०१४ | ३०/०६/२०२६ बो.ई.सिव्हिल, 
एम.ई., (T & CP) 


पदावर पदोन्नत. 
श्री.विजय बाबाराव शेंडे सरळसेवा । ०१/१०/१९६८ ०६/०३/२०१४ | ०६/०३/२०१४ | ३०/०९/२०२६ दि.०५.०३.२०२१ रोजीच्या 
एम.टेक.(1'&07) आदेशान्वये उ.सं.न.र. 
पदावर पदोन्नत. 
श्री.नबनाथ भाऊसाहेब पदोन्नती ०२/०८/१९६८ ०६/०३/२०१४ । ०६/०३/२०१४ | ३१/०८/२०२६ बो.ई.सिव्हिल, दि.०५.०३.२०२१ रोजीच्या 
नागरगोजे एम.टेक. (' & CP) आदेशान्वये उ.सं.न.र. 
पदावर पदोन्नत. 
श्री.संजयकुमार नेमोचंद पदोन्नती । २८/०४/१९६७ ०६/०३/२०१४ | ०६/०३/२०१४ | २०/०४/२०२५ बो.ई.सिव्हिल, दि.०५.०३.२०२१ रोजीच्या 
चव्हाण एम.प्लॅनिंग, अर्बन आदेशान्वये उ.सं.न.र. 
प्लॅनिंग, एम.ई., पदावर पदोन्नत. 
टी अँन्ड सीपी 
Ta लक्ष्मीदास Met | पदोन्नती १५/०६/१९६६ ०६/०३/२०१४ | ०६/०३/२०१४ | ३०/०६/२०२४ ।डौ.सो.ई., बो.ई.सिव्हिल,| दि.०५.०३.२०२१ रोजीच्या 
एम.टेक. (T & CP) आदेशान्वये उ.सं.न.र. 
पदावर पदोन्नत. 
श्री.सुरेश लक्ष्मणराव पदोन्नती २६/०१/१९६५ खुला ०६/०३/२०१४ | ०६/०३/२०१४ । ३१/०१/२०२३ बौ.इ.सिव्हिल, दि.०५.०३.२०२१ रोजीच्या 
कमठाणे ए.आय.टी.पी. आदेशान्वये उ.सं.न.र. 
पदावर पदोन्नत. 


अ. क्र.| ज्येष्ठता । शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव| संबँशि मतारीख शि पंवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठता दिनांक | सेवानिवृत्ती aa i | 


क्रमांक पदावरील = | (दिनांक-महिना-वर्ष) रुजू दिनांक । (दिनांक-महिना-वर्ष) दिनांक 
नियुक्तीचा (दिनांक-महिना-वर्ष) (दिनांक-महिना-वर्ष) 
मार्ग 


१७ श्री.वजयकुमार लक्ष्मण पदोन्नती ०९/०३/१९७० ०६/०३/२०१४ | ०६/०३/२०१४ | ३१/०३/२०२८ ड्‌. दि.०५.०३.२०२१ रोजीच्या 
वाघमोडे एम.टेक (T & CP) आदेशान्वये उ.सं.न.र. 
पदावर पदोन्नत. 


(वैध) 
श्रीमती ज्योती Gis pars | सरळसेवा | ०९/११/१९७७ | अ.जा. (वेध) | ११/०४/२०१४ | ११/०४/२०१४ | ३०/११/२०३५ बो.आर्च., AMITP | सेवाज्येष्ठता गमावली आहे. 
(जानेवारी, २०१९) 
(वैध) 
श्री.मोमीन मोहम्मद सरळसेवा | २०/०६/१९७६ | इ.मा.व. (वेध) | ०४/०८/२०१४ | ०४/०८/२०१४ | ३०/०६/२०३४ | डोी.सो.इं., बी.आचे सेवाज्येष्ठता गमावली आहे. 
एजाज हुसैन एम.प्लॅनिंग (रिजनल) 
(वैध) 
श्री.दत्तात्रय निवृत्ती पवार ०१/०६/१९६६ ३१/१२/२०१६ । ३१/१२/२०१६ बी.ई. सिव्हिल, एम.टेक fn 
(T& CP) 


2¥ ax श्री.प्रभाकर गणपत नाळे पदोन्नती ०१/०६/१९६५ इ.मा.ब. ३१/१२/२०१६ ३१/१२/२०१६ | ३१/०५/२०२३ | डी.सो.इं., az. सिव्हिल, 
aa एम.टेक (T& CP) 
(दिव्यांग) 
(अस्थीव्यंगता) 


ay a4 श्रो.पबनकुमार लालोजीराव । पदोन्नती | ३०/०८/१९६७ अ.ज. २७/०७/२०१७ | २७/०७/२०१७ | ३१/०८/२०२५ State. 
आलुरकर (वैध) 


२६ श्री.प्रशांत नामदेवराव गावंडे | पदोन्नती १७/१२/१९६३ ३०/०१/२०१९ ३०/०१/२०१९ | ३१/९२/२०२१ डी.सो.ई दि.११.०१.२०२१ रोजीच्या 
आदेशान्वये श्री.गावंडे यांची 
सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग 

करण्यात आली आहे. 


श्री.कशोर विष्णूगोखले | सरळसेवा | ०७/१२/१९७० १२/०६/२०१९ । १२/०६/२०१९ । ३१/१२/२०२८ | बो.इ.(सिव्हील), एम.टेक. 
ee ee ee ee 
२८ श्री.रविद्र नामदेवराव सरळसेवा | २३/०९/१९६९ | भ.ज.ड. (वेध) । १२/०६/२०१९ १२/०६/२०१९ | ३०/०९/२०२७ बी.ई.(सि) 
के 4. | ee 000040 00001 ee थि 


अ. क्र.| ज्येष्ठता । शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव| संबँशि मतारीख शि पंवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठता दिनांक | सेवानिवृत्ती aa I | 


क्रमांक पदावरील = | (दिनांक-महिना-वर्ष) रुजू दिनांक । (दिनांक-महिना-वर्ष) दिनांक 
नियुक्तीचा (दिनांक-महिना-वर्ष) (दिनांक-महिना-वर्ष) 
मार्ग 


ae _>. ee es ee ५ ७ १०१८ ee ee ee ee ee 
श्री.अमर शिवाजीराव पाटील १९/१०/१९६९ १२/०६/२०१९ | १२/०६/२०१९ | ३१/१०/२०२७ बौ.ई.(सि) शिंग 
३० ३० | श्री.रामचंद्र सिताराम महाजन | सरळसेवा | ३१/०७/१९६८ खुला २९/०८/२०१९ १२/०६/२०१९ । ३१/०७/२०२६ एएमआयई 

एम.टेक-२०१३ 

डी.सी.ई, 


३१ श्री.घनश्याम वासुदेवराव २६/०६/१९८२ १४/०६/२०१९ । १२/०६/२०१९ | ३०/०६/२०४० 
वाघाडे 


श्री.दौपक दत्तात्रय वराडे सरळसेवा १०/०५/१९८२ १२/०६/२०१९ १२/०६/२०१९ । ३१/०५/२०४० | बी.ई. (सि) एम.टेक. (टी 
अँण्ड सी.पी.) 


श्री.मनोज हरिश्चंद्र गर्जे | सरळसेवा | ०९/०८/१९६८ इ.मा.व. १३/०६/२०१९ १२/०६/२०१९ । ३१/०८/२०२६ .इ.(सि) एम.प्लॅनिंग 
(अर्बन प्लॅनिंग) (२०१३) 
Associate Member of ITPI 


श्री.निर्मलकुमार पंडित चोधरी| सरळसेवा | २८/०३/१९७० saa १२/०६/२०१९ | १२/०६/२०१९ | २१/०३/२०२८ बो.इ.(सिव्हील) 
(वैध) एम.टेक.(1&07) 
श्री.करण साहेबराव राऊत | सरळसेवा ०९/०८/१९६९ इ.मा.व १३/०६/२०१९ १२/०६/२०१९ । ३१/०८/२०२७ (सि) एम.टेव 
(अर्बन प्लॅनिंग) 
३६ ॥ ३६ श्री.नंदकिशोर उत्तम मोरे १२/०६/२०१९ १२/०६/२०१९ /०५/२०२९ 


३७ श्रीमती अनुपमा योगेश सरळसेवा | ०८/०२/१९७० १३/०६/२०१९ । १२/०६/२०१९ | २९/०२/२०२८ 
कुलकर्णी 
(श्रोमती जयश्री सदाशिव 
दशपुत्रे) 


श्री.विष्णु शिवबाजी नेहारे 03/08/2883 ३१/०८/२०१९ । २९/०८/२०१९ | ३०/०९/२०२१ 
ay 


aie Ther | RCRA | RS | डासाइ 


श्रोमती छाया श्रीकांत भणगे १५/०६/१९६७ २९/०८/२०१९ | २९/०८/२०१९ डी.सी.ई., She faster 
श्री.सुमेध सुधाकर खरवडकर ०२/०६/१९६७ २९/०८/२०१९ | २९/०८/२०१९ | ३०/०६/२०२५ | बी.इ.सिव्हील, एल.एल.बो. 


यत PARR | BRP eRe 


अ. क्र.| ज्येष्ठता । शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव| संबँशि मतारीख शि पंवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठता दिनांक | सेवानिवृत्ती aa I | 


क्रमांक 'पदावरीळ | (दिनांक-महिना-वर्ष) रुजू दिनांक । (दिनांक-महिना-वर्ष) दिनांक 
नियुक्तीचा (दिनांक-महिना-वर्ष) (दिनांक-महिना-वर्ष) 
मार्ग 


a ee २-0 ० ओह. 7 १ १०८ ee 

४३ ४३ । श्री.प्रल्हाद नामदेव होगेपाटील | पदोन्नती ०२/०६/१९६३ खुला २९/०८/२०१९ । २९/०८/२०१९ | ३०/०६/२०२१ बौ.इ.सिव्हील दि.३०.०६.२०२१ 

४ किर्ती 000 कती a १6000 a le ee 

ee ee ee ee Id 
श्री.अंकुश नबाजी पदोन्नती | ३१/०७/१९६५ | अ.जा. (वैश २९/०८/२०१९ | २९/०८/२०१९ | ३१/०७/२०२३ बो.ई.सिव्हील 

1011 a ae el 0. 

ee es th | 
श्री.नवनोतराव दत्तात्रय पदोन्नती १९/०७/१९६५ | SALA. (वेध) | २९/०८/२०१९ | २९/०८/२०१९ । ३१/०७/२०२३ बी.ई.(सि) 

जा ह. ळी विकी ea a ee 5 ककिंवा 
श्री.संजयकुमार जंगप्पा माने | पदोन्नती १९/०६/१९६७ | अ.जा. (वेध) २९/०८/२०१९ २९/०८/२०१९ | ३०/०६/२०२५ बी.ई.(सि) 

Se ee eee es 


श्रीमती मंजुषा राजेंद्र घटे पदोन्नती । १४/०५/१९६६ २९/०८/२०१९ । २९/०८/२०१९ | ३१/०५/२०२४ ahaa दि.११.०१.२०२१ रोजीच्या 
आदेशान्वये श्री.घटे यांची 
सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग 
करण्यात आली आहे. 
५० ५० | श्रीमती अमिता रामराव रंभाड| पदोन्नती २८/१२/१९६५ २३/०९/२०१९ २३/०९/२०१९ । ३१/१२/२०२३ । बो.ई.(स) ॥॥५07]' । दि.११.०१.२०२१ रोजीच्या 
आदेशान्वये श्री.रंभाड यांची 
सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग 
करण्यात आली आहे. 


प्र EE Sec RE ्यावक र निवन 


alee श्रो.अजर्यासह लक्ष्मर्णासह | पदोन्नती । १७/०६/१९६२ ०६/०३/२०१४ | ०६/०३/२०१४ | ३०/०६/२०२० | बौ.इ.सिव्हिल, एम.इं.टो.पो. | दि.३०.०३.२०२० (म.पू.) 
(२०२० सिसोदिया 


रोजी स्वेच्छा सेवानिवृत्त. 
श्री.रमेश सखाराम राठोड | पदोन्नती १६/०४/१९६२ | वि.जा.अ. (वेध) | ०६/०३/२०१४ | ०६/०३/२०१४ | ३०/०४/२०२० बौ.इ.सिव्हिल दि.३०.०४.२०२० 
(२०२०) रोजी सेवानिवृत्त 
MMT पुंडिलक कांबळे | पदोन्नती | ०४/०६/१९६२ | अ.जा. (वेध | ०६/०३/२०१४ | ०६/०३/२०१४ | ३०/०६/२०२० बौ.इ.सिव्हिल दि.३०.०६.२०२० 
(२०२०) रोजी सेवानिवृत्त 


रुजू दिनांक 
(दिनांक-महिना-वर्ष) (दिनांक-महिना-वर्ष) 


Eee आयाळ ee वा आहेती ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee 
v २७ श्री.अशफाक अहमद शेख | पदोन्नती ०१/०७/१९६२ | वि.जा.अ. (वैध) | ३१/१२/२०१६ ३१/१२/२०१६ । ३०/०६/२०२० SLE 18.30.08. 2020 
: 
4 २८ श्री.राजकुमार जनादन डांगे । पदोन्नती ०८/०३/१९६२ | अ.जा. (वेध) ३१/१२/२०१६ ३१/१२/२०१६ | ३१/०३/२०२० शिंक | दि.३१.०३.२०२० 
‘ 


Digitally signed by Vijay Karbhari Chaudhari 


il j DN: CN = Vijay Karbhari Chaudhari, C = IN, S = 
Vij ay Karb hari Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
C 1 OU = URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
haudhari Date: 2021.07.13 15:35:03 +05'30' 
( विजय चौधरी ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


